महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. बैठक-२०२०/प्र.क्र.५३/नियो-१अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६.०९.२०२० 


परिपत्रक 


मा.मंत्री (सा.बां.) यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार, दिनांक : २२.०६.२०२० रोजी हायब्रीड अन्युईटीअंतर्गत 
कामांचा आढावा घेण्यात आला. यासंदर्भात मा.मंत्री (सा.बां.) यांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे खालील सूचनांचे पालन 
करण्यात यावे : 


अ. हायब्रीड अँन्युईटीअंतर्गत सर्व कामांचा, सर्व मुख्य अभियंता यांनी आढावा (Review) घ्यावा. 
आ. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाशी (iT Cell) 
समन्वय साधून ADB FHAM अंतर्गत कामांचा Dash Board तयार करण्याची कार्यवाही करावी. 
इ. हायब्रीड अँन्युईटीअंतर्गत जे काम SOP प्रमाणे नाही त्यांचे देयक अदा करण्यात येऊ नये. SOP प्रमाणे 
म्हणजेच रस्त्याचे 589।008 झाल्याच्या प्रमाणात देयक अदा करण्यात यावे. 
ई. हायब्रीड अँन्युईटी अंतर्गत कामांकरिता ६० : Yo (हासन ६०% व उद्योजक ४०%) असे प्रमाण आहे. यापैकी 
उद्योजकांनी ४०% रक्‍कम जमा केली किंवा कसे याचा मुख्य अभियंता स्तरावर आढावा घेण्यात यावा. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००९१६१५४९५३१५१८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
P ras h an t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5 
Ld by £8c505422af66a56283 14537e, cn=Prashant Vinayakrao 
Vinayakrao Patil द 
Date: 2020.09.16 15:51:24 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 

२. अ.मु.स. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

३. सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सर्व मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/ 
नागपूर. 

५. उ.स. (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अ.स. (नियोजन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


